प्रधानमंत्री आवास योजना(ठहरी) अंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या केंद्र हिळ्याच्या 
समरुप राज्य feszarar निधी (Other than 
SC/ST Component) वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.३६/गृनिधो-२(शिकाना) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे मंजूरी आदेश क्रमांक : 
१. 1-98099/39/209§-HFA-IV- (FTS-8032394). Dt. १५ September, 2023. 
2. N-99092/30/2022-HFA-IV-UD (EFS-8 92&444). Dt. 28" September, 2023. 
३. N-99092/30/2022-HFA-IV-UD (EFS-892&444). Dt. 28" September, 2023. 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या वाचा येथील आदेशान्वये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष सन 
२०२३-२४ मध्ये एकूण रूपये २०५.४२२ कोटी इतका केंद्र हिश्‍्याचा निधी Other than SC/ST Component या 
घटकांतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र हिऱ्याच्या समरुप राज्य हिळड्याचा निधी अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. १ ते ३ येथील आदेशान्वये, मंजूर 
केलेल्या रूपये २०५.४२२ कोटी इतक्या निधीच्या समरुप राज्य हिळ्याचा रुपये १३६.९४८(अक्षरी रुपये एकशे 
छत्तीस कोटी AVY लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी केंद्र शासनाच्या वाचा येथील आदेशात नमूद केलेल्या 
प्रकल्पांसाठी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरीत करण्याकरीता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणास (म्हाडास) वितरीत करण्यास यान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी, मागणी क्र. क्‍्यू-३, मुख्य HRN २२१६, गृहनिर्माण, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (०८) 
(०२) सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशीर्ष २२१६३००७ अंतर्गत वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधीवित्तनियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने अधिदान 
व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 
५. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६६/व्यय-३ दिनांक 
१७.१०.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.३६/गृनिधो-२(शिकाना) 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०२०१८१७४७६५०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJU GULABRAO AMBADEKAR 

RAJ U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HOUSING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0ca117db55046daef08cffda987ea7228407 


G U LA B RA O 250274399341 0ac98c4bff99fbc, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=A0EE20C9BC84D 1B68846640737AE7D 


E6ES7C4DDDB08701COFA67003815071838, cn=RAJU 
AMBADEKAR ००८७५०७७७० 


(राजु अंबाडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण, 

वांद्रे पूर्व, मुंबई- ५१. 

२. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. आयुक्‍त आणि संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 
५. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१. 
६. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 
७. सर्व कोषागार अधिकारी. 
८. उपसचिव (व्यय-३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागारे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रसासन भवन, ५वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, अर्थ व लेखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवडनस्ती /गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc AN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


